सैन्यातील धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील 
अधिकारी/जवान यांच्या विधवा/अवलंबितांना 
तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी व 
जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत - शाहीद 
जवान हेड कॉन्स्टेबल संजय भिकमसिंह राजपुत 
जि. बुलढाणा 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०१९/ प्र. क्र. ६३/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०२/०३/२०२०. 
वाचा 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१७/(प्र.क्र.३१०/२०१७/२८, 
दिनांक २७/०३/२०१८ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१९/(प्र.क्र.६८)/२०१९/२८, 
दिनांक ०२/०८/२०१९ 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१९/प्र.क्र.६३/२८, 
दिनांक १६/०२/२०१९ 
४) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०२५/सैकवि-१६/२९१४, 
दिनांक ३०/१०/२०१९ 


प्रस्तावना 

युध्दात, युध्दजन्य परिस्थितीमध्ये, तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत / 
देशाबाहेरील मोहिमेत धारातीर्थी पडलेल्या राज्यातील सैनिकांच्या वारसांना /अपंगत्व आलेल्या 
सैनिकांना/तसेच देशातील सुरक्षा संबंधी मोहिमेत, चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या सीमा सुरक्षा 
बल व इतर तत्सम निमलष्कर दलातील सदस्य/त्यांच्या कुटुंबियांना संदर्भाधिन 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१७/(प्र.क्र.३१०/२०१७/२८, 
दिनांक २७/०३/२०१८ अन्वये रू. २५.०० लाख इतकी आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यात 
आली आहे. तथापी त्यानुसार पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या ताफ्यावर झालेल्या दहशतवादी 
हल्ल्यात धारातीर्थी पडलेल्या हेड कॉन्स्टेबळ संजय भिकमसिंह राजपुत या जवानास विशेष बाब 
म्हणून झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१९/प्र.क्र.६३/२८, 
दिनांक १६/०२/२०१९ अन्वये रू. ५०.०० लाख आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. 
दरम्यान संदर्भ क्र. १ अन्वये देण्यात येणारी आर्थिक मदत शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्र.मासैम २०१९/(प्र.क्र.६८)॥/२०१९/२८,दिनांक ०२/०८/२०१९ अन्वये रू. १.०० कोटी इतकी 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२० १९/ प्र. क्र. ६३/२८ 
करण्यात आला आहे. सबब हेड कॉन्स्टेबळ संजय भिकमसिंह राजपुत या जवानास उर्वरीत 
फरकाची रक्‍कम रू. ५०.०० लाख आर्थिक मदत अदा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


आहे. 
शासन निर्णय 


दि. २७/०३/२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार द्यावयाच्या आर्थिक 
मदतीपैकी २०% रक्‍कम शासकीय अनुदानातून व उर्वरित ८०% रक्‍कम मुख्यमंत्री सहायता 
(कारगील) निधीतून देण्यात येते.त्यानुसार हेड कॉस्टेंबळ संजय भिकमसिंह राजपुत या धारातीर्थी 
पडलेल्या जवानाच्या कुटुंबियांना रू. ५०.०० लाख इतकी रक्कम (रू. १०.०० लाख इतकी रक्‍कम 
शासकीय अनुदानातून तर रू. ४०.०० लाख इतकी रक्कम मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून) 
अदा करण्यात आली आहे. 
आता दि. २/०८/२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार द्यावयाच्या आर्थिक मदतीपैकी ५०% 
रक्‍कम शासकीय अनुदानातून व उर्वरित ५०% रक्कम मुख्यमंत्री सहायता (कारगील) निधीतून 
देण्यात येते. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहायता (कारगील) निधीतून देण्यात येणारी रक्कम खालील 
प्रमाणे हेड कॉस्टेंबळ संजय भिकमसिंह राजपुत या धारातीर्थी पडलेल्या जवानाच्या कुटुंबियांना 
देय आहे. 
नाव व पत्ता मृत्यु दिनांक, मोहिम व 
ठिकाण 
९६१२७०३१७| १४ फेब्रुवारी २०१९ . श्रीम. सुषमा संजय राजपुत ( वीरपत्नी) रु. ६.०० लाख 
हेड कॉस्टेंबळ | Tease पुलवामा ९. श्रीम. जिजाबाई भिकमसिंह राजपुत (वीरमाता) 
संजय भिकमसिंह राजपुत, रु.४.०० लाख 


SEM प्लॉट वार्ड नं. २१, लखानी प्लॉट वार्ड नं. २१, बुलढाणा रोड, मलकापूर, 
बुलढाणा रोड, मलकापूर, जि. जि. बुलढाणा 
बुलढाणा 


वय areal 


२. त्यानुसार, धारातीर्थी पडलेल्या जवानाच्या कुटुंबियांना एकूण अनुज्ञेय फरकाच्या 
(रू. ५०.०० लाख) रक्कमेपैकी रु.१०,००,०००/-( रु. दहा लाख फक्त) इतकी रक्कम मुख्यमंत्री 
सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविण्यात 
आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


३. उर्वरीत शासन अनुदानातून द्यावयाच्या फरकाची रक्कम रु.४०,००,०००/- 
(रुपये चाळीस लाख फक्त) अदा करण्याबाबत स्वतंत्रपणे आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०१९/ प्र. क्र. ६३/२८ 

बुलढाणा यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या 
विधवांना/अवलंबितांना द्यावयाची आर्थिक मदत ECS ER देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करण्यात यावा. 


६. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१९/(प्र.क्र.६८) /२०१९/२८, दिनांक ०२/०८/२०१९ मधील मार्गदर्शक 
तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०२१८२०१८१००७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Suresh Mahadeo Khade 
h M h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
uresn Mianadeo =: ववर १00030 पदा 
2.5.4. f4a6e6c33ab317a85fb{01 062898 1e82f83 1 1a81d1cf9 
serialNumber=f0b4c833a6fc7c6fb7cb0a96a3e2bb79d42d283b8f0f7bfcl 
h a e ae95298d60bacf1, cn=Suresh Mahadeo Khade 
Date: 2020.03.03 11:51:40 +05'30' 


(सुरेश खाडे) 
उप सचिव महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२ 

४. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 

५. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा, 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 

७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 

. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, बुलढाणा, 

९. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई - ३२, 

१०. श्रीम. सुषमा संजय राजपुत ( वीरपत्नी) , लखानी प्लॉट वार्ड नं. २१, बुलढाणा रोड, मलकापूर, 
जि. बुलढाणा 

११. श्रीम. जिजाबाई भिकमसिंह राजपुत (वीरमाता) लखानी प्लॉट वार्ड नं. २१, बुलढाणा रोड, 
मलकापूर, जि बुलढाणा 

१२. निवडनस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


